महाराष्ट्र राज्यातील किर्तनकार 
व वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा 
पुरविण्याकरीता “मुख्यमंत्री वारकरी 
महामंडळ” स्थापन करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४ /प्र.क्र.८५/ महामंडळे 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय विस्तार इमारत 
दिनांक: १४ जुले, २०२४. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. त्याचबरोबर सामाजिक 
समतेचा संदेश देणारे राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रेरित झालेला आपला महाराष्ट्र. 

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी. एका बाजूस ७२० किलोमीटर लांबीचा अथांग असा 
कोकण समुद्रकिनारा तर दुसरीकडे भव्य असा विशाल सह्याद्री पर्वत. निसर्गाने आपल्या 
मुक्‍त हस्ताने महाराष्ट्रात वैविध्यतेची उधळण करून महाराष्ट्राला अधिक समृद्ध बनविले 
आहे. अशा या महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक समतेची, बंधूभावाची मोठी परंपरा आहे, इतिहास 
आहे. विविध जातीपातीचे लोक या ठिकाणी हजारो वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदत 
आहेत. अशा या समृद्ध महाराष्ट्रातील अठरा पगड जातीला एकत्रित ठेवण्याचे काम ज्यांनी 
केले त्यात महाराष्ट्रातील थोर समाजसेवक विभूती आणि संत महंत यांचा फार मोठा 
हातभार आहे. अगदी याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली 
पंढरपूरच्या विठोबारायाची वारी. महाराष्ट्राला वारकरी संप्रदायाची,भकक्‍्ती मार्गाची BST 
वर्षांची परंपरा असून यात लाखो लोक धर्मकार्य व समाजकार्य wa करीत 
असतात. 

“वारी” म्हणजे पवित्र स्थळाची नियतकालिक यात्रा आणि “वारकरी” म्हणजे 
नियतकालीक वारी करणारा. वारकरी संप्रदाय हा भक्‍ती संप्रदाय असून त्याने अद्वेत 
तत्वज्ञानाचा पुरस्कार केला आहे. वारकरी संप्रदायाचा पाया रचण्याचे श्रेय संत ज्ञानेश्वरांना 
दिले जाते. संत बहिणाबाई यांनी (१६२८-१७००) “संतकृपा जाली | इमारत फळा आली? 
ह्या आपल्या प्रसिद्ध अभंगात म्हटले आहे, 

“ज्ञानदेवे रचिला पाया | उभारिले देवालया 

नामा तयाचा किंकर । तेणे रचिले तें आवार 
जनार्दन एकनाथ | खांब दिधला भागवत 

तुका झालासे कळस | भजन करा सावकाश ” 


याद्वारे संत बहिणाबाई यांनी भागवत धर्माचे महत्त्व अधोरेखित केलेले आहे. संत ज्ञानेश्वर, 
संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत मुक्‍ताई हे वारकरी 
संप्रदायातील महत्त्वाचे संत होत. या संप्रदायाचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वारी, ज्या 
मध्ये अनेक जाती धर्माचे भावीक लाखोच्या संख्येने सहभागी होतात. वारी करण्याची 
परंपरा ही साधारणत: Coo वर्षाहून अधिक कालावधीपासून असल्याचे मानळे जाते. अशा 
या वारकऱ्यांकरिता मा. मुख्यमंत्री, महोदयांनी वारकरी संप्रदायाकरिता स्वतंत्र महामंडळ” 
स्थापन करण्याबाबतची घोषणा केली आहे. 

“आषाढी वारी” म्हणजे आषाढी एकादशी निमित्त महाराष्ट्रातील वारकरी भक्तांनी 
विविध गावांपासून पंढरपूर पर्यंत केलेली सामुदायिक पदयात्रा होय. वारीनिमित्त लाखो 
वारकरी प्रतिवर्षी पंढरपूर येथे जमतातच, परंतु पंथाची दीक्षा न घेतलेले अनेक 
विठ्ठलभक्तही येतात. आंध्र-कर्नाटकांतून येणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. “वारी” ही 
आषाढ आणि कार्तिक महिन्यातील शुध्द एकादशी अशा दोन वेळा होते. त्र्यंबकेश्वर येथून 
संत निवृत्तीनाथांची, होगाव येथून संत गजानन महाराज यांची वारी दरवर्षी निघत असते. 
तसेच पुढील संतांच्या पालख्या महाराष्ट्रातुन वेगवेगळ्या ठिकाणा वरुन मार्गस्थ होत 
असतात. संत तुकाराम महाराज (देहू, संत एकनाथ (पैठण), संत सोपानकाका (सासवड), 
संत मुक्ताबाई (मुक्ताईनगर), संत नामदेव (पंढरपूर), संत नरहरी सोनार (पंढरपूर), संत 
जनार्दनस्वामी (छत्रपती संभाजीनगर), संत जयरामस्वामी (वडगाव), संत शेकूबोवा 
(शिरसावडी), संत घाडगेबोवा (कोळे), संत तपकिरीबोवा (चिंचगाव), संत मच्छिंद्रनाथ 
(मच्छिद्रगड), संत रोहिदास (पंढरपूर), संत संताबाई (पंढरपूर), संत चोखोबा (पंढरपूर), संत 
चोखोबा बंका Aga, संत दामाजी (मंगळवेढे, संत रुकमाबाई (कौंडण्यपूर- 
अमरावती), संत शंकर महाराज (माहुली-अमरावती), संत गोरखनाथ (शिराळा), या 
दिंडींबरोबर लाखो भाविक पंढरीच्या मार्गावर असतात. 

वारकरी जो धर्म पाळतात त्या धर्मालाच “भागवत धर्म” म्हटले जाते. वारीतून 
संप्रदायाची सामाजिकता आणि समाजाभिमुखता स्पष्ट होते व त्याचा प्रभाव जनमानसावर 
पडलेला दिसून येतो. महाराष्ट्रातील गावागावांतून लाखो भाविक दरवर्षी वारीला जातात. 
वारीमध्ये प्रामुख्याने कामकरी, कष्टकरी, शेतकरी यांचा समावेश असतो. परंतु काळानुरूप 
वारकरी आणि दिंड्यांची संख्या वाढल्याने वारीच्या व्यवस्थापनाचे सूक्ष्म नियोजन महत्वाचे 
ठरले आहे, याकरिता वारकरी महामंडळ उपयुक्‍त ठरू शकेल. याबाबतचा विचार करुन 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ११ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत “मुख्यमंत्री वारकरी 
महामंडळ” स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मा.मंत्रिमंडळाच्या या 
निर्णयास अनुसरून झासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
महाराष्ट्र राज्यातील किर्तनकार व वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्याकरिता 

व कल्याणकारी योजना राबविण्याकरीता “मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ” स्थापन 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या महामंडळामार्फत 
पुढील योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे :- 
१. महामंडळाची रचना : - 

१.१. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपूर येथे असेल. 

१.२. महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील 

अधिकाऱ्यांची “व्यवस्थापकीय संचालक” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येईल. 
१.३. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाचे भागभांडवल रू.५० कोटी इतके असेल. 


२. प्रस्तावितमहामंडळाचे कार्य :- 

शेकडो वर्षांपासून पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी वारकऱ्यांची पायी दिंडीच्या 
माध्यमातून “वारी” करण्याची पवित्र परंपरा महाराष्ट्रात आहे. सर्व तिर्थक्षेत्रांचा विकास, 
किर्तनकार व वारकऱ्यांना अन्न, निवारा, सुरक्षा, वैद्यकीय मदत, विमा कवच, पायाभूत 
सुविधा इ. सोयी-सुविधा पुरविण्याकरेता व कल्याणकारी योजना राबविण्याकरीता 
“मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ” स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतळा आहे. या 
महामंडळामार्फत वारकरी, किर्तनकार, तीर्थक्षेत्रांसाठी सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 
कार्य करण्यात येईल. 


३. महामंडळाच्या प्रस्तावित योजना:- 


३.१. महाराष्ट्र राज्यातील वारकरी संप्रदायाच्या अडीअडचणी, प्रश्न सोडवणे. 

३.२. सर्व पालखी सोहळ्यांच्या मार्गांची सुधारणा करणे, स्वच्छता, आरोग्य, 
निवारा व सुविधा यासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद करुन नियोजन 
करण्यात येईल. 

३.३. आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना सुरक्षा, विमा संरक्षण 
कवच देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.४. वारकरी भजनी मंडळाला भजन व किर्तन साहित्याकरिता (टाळ, मृदंग, 
विणा, इ.) अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.५. किर्तनकारांना आरोग्य विमा, मानधन सन्मान योजना राबविण्यात येईल. 

३.६. आषाढी व कातिकी वारीसाठी दिंड्याना दरवर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात 
येईल. 

३.७. पंढरपुर, देहू, आळंदी, मुक्ताईनगर, सासवड, पिंपळनेर, त्र्यंबकेश्वर, 
पैठण, कोल्हापूर संस्थान, शेगाव, तारकेश्वर, भगवानगड, अगस्तत्रध्ष्षी, 


संत सावतामाळी समाज मंदीर, अरण ता. माढा जि. सोलापूर व इतरही 
तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यात येईल. 

३.८. चंद्रभागा, इंद्रायणी, गोदावरी व इतर नद्या प्रदूषण मुक्‍त करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.९. परंपरेने महिन्याची पायी वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना वृध्दापकाळामध्ये 
“वारकरी पेंशन” योजना सुरु करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१०. संपूर्ण भारतभर वारकरी संप्रदायाचा प्रचार प्रसार करणारे 'पूज्य सदगुरु 
जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था, आळंदी' या संस्थेत विद्यार्थ्यांना फी 
नाही व शिक्षकांना वेतन नाही आणि कोणतेही शासकीय अनुदान नाही . 
या व अशा इतर संस्थांना किर्तनभवन, शिक्षण वर्ग, भजन हॉल या 
विकासकामांकरिता भरीव निधी देण्याबाबतची कार्यवाही महामंडळाकडून 
करण्यात येईल . 

३.११ संत गोरोबा काका सेवा मंडळ तेर परिसर, ता.जि. उस्मानाबाद (धाराशिव) 
येथे १५ हजार स्केअर फुटाचा सभामंडपासाठी निधी मंजूर करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१२ श्री संत मुक्ताबाई संस्थान, मुक्ताईनगर पालखी मार्ग व समाधी स्थळ 
याकरिता मंजूर झालेल्या निधीबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१३ श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे चंद्रभागा नदीच्या दोन्ही बाजूने घाट विकसित 
करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१४ श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे म्हसोबा मंदिर ते विप्रदत्त घाटापर्यंत चंद्रभागेवरती 
पादचारी मार्ग अथवा झुलता Yoo तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

३.१५ श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील ६५ एकरमध्ये काँक्रीटीकरण व दिंड्यांसाठी मोठे 
वेगवेगळे कक्ष उभारावे, त्यास नाममात्र शुल्क आकारण्यात यावेत. या 
जागेव्यतिरिक्‍्त पालख्या /वाऱ्यांच्या पंढरपूरकडे येणा-या सर्व मार्गावर 
पंढरपूर शहराजवळ वारकऱ्यांच्या दिंड्यांसाठी, फडांसाठी तसेच त्यांच्या 
सोयीसुविधांसाठी भूसंपादन करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१६ सर्व पालखी सोहळ्यांचे मार्ग व्यवस्थित करुन प्रतिवर्षी त्याकरिता सर्व 
व्यवस्था करण्याकरिता कायमस्वरुपी निधी मंजूर करण्यात येईल. 

३.१७ आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकरी/भाविक तसेच दिंडींच्या 
वाहनांना टोळ माफ करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१८ महिला वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था, प्रसाधन गृहे, वस्त्रांतर व 
इतर अनुषंगिक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


४. महामंडळाकरीता आवश्‍यक पदे (आकृतीबंध) व आर्थिक तरतूद, स्वतंत्र 
लेखाशिर्ष याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून स्वतंत्ररित्या कार्यवाही 
करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत महामंडळ कार्यान्वित करण्याचा खर्च विभागाच्या ज्येष्ठ 
नागरिक योजनांच्या लेखाशिर्षामधून करण्यात येईल. महामंडळाची कार्य नियमावळी आणि 
तद्अनुषंगिक इतर आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥५७8॥॥8५॥.0०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१४१४४९५४४०२२ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई 
६. मा.सभापती/उप यभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,मुंबई 
७. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरीषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 
९. मा. विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
१०. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा.प्रधान सचिव, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१३. मा.महाळेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य१ व 2, मुंबई-/नागपूर. 
१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी 
१६.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१७.आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 
१८.सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
१३. निवड नस्ती. 


